RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २८ ते जुलै ४ , २०१८ / आषाढ ७ - १३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 


२ 


क्रमांक कार्या-११/ नपा/ आरआर-३८८/ इ/२०१८ .-- ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकडून निश्चित करणेत 
आलेनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम -२०१७ मध्ये श्रीमती दिशाराणी जयपाल गिरी, रा. हुपरी यांनी हुपरी 
नगरपरिषदेकडील सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक ४- अ मधून निवडणूक लढविली होती. सदर निवडणुकीमध्ये त्यांचा पराभव झाला होता 

तसेच ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक २ मे २००८ चे शासन असाधारण राजपत्रातील तरतुदीनुसार तसेच दिनांक ५ जून 
२०१० चे आदेशातील तरतुदीनुसार श्रीमती गिरी यांनी सदर निवडणुकीतील खर्चाबाबतचे शपथपत्र व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे ही निवडणूक निकाल 
जाहीर झालेपासून ३० दिवसांचे आत नोडल ऑफिसर, नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम, २०१७ तथा उपजिल्हाधिकारी (महसूल), 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , कोल्हापूर यांचेकडे सादर करणे आवश्यक होते . तथापि , श्रीमती गिरी यांनी आवश्यक त्या कागदत्रांसह विहित मुदतीमध्ये 
निवडणूक खर्चाचा अहवाल सादर केलेला नाही ; 

तसेच ज्याअर्थी, मा. राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशानुसार प्राप्त अधिकारानुसार इकडील दिनांक ३१ मे २०१७ 
चे आदेशान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १६ , पोट- कलम (१ -ड) मधील तरतुदीनुसार , 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक २ मे २००८ चे शासन असाधारण राजपत्रातील तरतुदीनुसार श्रीमती दिशाराणी जयपाल गिरी, रा . हुपरी 
यांना नगरपरिषद निवडणूक लढविणेस खालील परिशिष्टामध्ये नमूद कालावधीसाठी अनर्ह ठरविणेत आले आहे. 

त्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशानुसार प्राप्त अधिकारान्वये मी , अविनाश सुभेदार , जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर , श्रीमती दिशाराणी जयपाल गिरी, रा. हुपरी यांना मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक २ मे २००८ चे शासन असाधारण 
राजपत्रातील तरतुदीनुसार नगरपरिषद निवडणूक लढविणेस अनर्ह ठरविणेकामी खालीलप्रमाणे राजपत्र प्रसिद्ध करीत आहे. 

अनुसूची 
नगरपरिषदेचे नाव 

या राजपत्रान्वये अनर्ह ठरविणेत जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी या राजपत्रान्वये ठरविणेत 
येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव 

अनर्ह ठरविलेला दिनांक येणारा अनर्हतेचा कालावधी 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


हुपरी नगरपरिषद , 


श्रीमती दिशाराणी जयपाल गिरी 


१ ९ - ६-२०१८ 


१८-६-२०२१ 


जिल्हा कोल्हापूर 


अविनाश सुभेदार , 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 


कोल्हापूर , १ ९ जून २०१८ . 


एच-१९ ० , भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) – १२ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


